वितरण आदेशा “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक शिवृत्ती२०२२/प्र.क्र.४१/ 
शिक्षण,दि.२२.०६.२०२२, दि.१६.११.२०२२, दि.१५.१२.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व 
इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेबाबत “३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन” या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतूदीतून प्रलंबित 
असलेली शिष्यवृत्ती/ WING अदा करण्यासाठी बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध असलेल्या रु.१०८२ कोटी 
निधीपैकी आतापर्यंत रु.१०७७ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. प्रलंबित शिष्यवृत्ती दायित्व 
अदा करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या रु.१२०० कोटी पुरवणी मागणीच्या अनुषंगाने वित्त 
विभागाने मूळ अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी शिल्लक असलेली तरतूद व पुरवणी मागणी अशी एकूण 
रु.१०९१.८३ कोटी तरतूद बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर उपलब्ध तरतूदीपैकी 
रु.९००.२० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग 
व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेबाबत ३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतूदीतून प्रलंबित 
असलेली शिष्यवृत्ती / फ्रोश्ीप अदा करण्यासाठी मूळ अर्थसंकल्पीत निधीपैकी शिल्लक असलेला 
निधी तसेच पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. त्यानुषंगाने खालील विवरणपत्रात नमूद लेखाशिर्षाकरिता एकूण रु.९००,२०,००,०००/- (रुपये 
नऊशे कोटी वीस लाख फक्त) इतका निधी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशिर्ष | मूळ तरतूद वित्त विभागाने | उपलब्ध करुन 
आणि पुरवणी | विभागाने वितरीत दयावयाचा 
मागणी उपलब्ध केलेली निधी 
तरतूद केलेली तरतूद 
तरतूद 
a २ ३ Lee i षु ६ ae 
es इतर मागासवर्गीय 222Y Foo (920,00 ६९०.९० ३५९.२२ ३३०.०० 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
२ शिष्यवृत्ती/ विद्यावेतन व | 2224 ६८८४ ७९५.०० ६६५.०० ३७५.३५ १५०.०० 
राज्य शासनाच्या 
Heer शिष्यवृत्ती 
(विजाभज) 
३ शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा | २२२५ ४२५.०० ३३९.५० ९७.३० २१०.०० 
शुल्काचे प्रदान | ९९१९ 
(विजाभज) 
| व्यावसायिक २२२५ ५.०० वि ३.४० 7 
पाठयक्रमांशी संलग्न | ९३७ 
असलेल्या 
वसतिगृहामधील 
विजाभजच्या विद्यार्थ्यांना 
निर्वाह भत्ता 
षु विमाप्र वर्गातील | २२२५ २००.०० १६०.०० ७९.२८ ७०.०० 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर । ९९४६ 
शिष्यवृत्ती 
६ इ. ११. वी व १२वीच्या | २२२५ ५.०० शि ३.४० | 
विजाभज व विमाप्र | ९५५ 
विद्यार्थ्यांना राजर्षि 
छत्रपती शाहू महाराज 
गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती 
i इमाव विद्यार्थ्यासाठी | 2224 ४२०.०० ३७६.०० १५९.४२ १४०.०० 
शिक्षण शुल्काचे व परिक्षा | ६९७३ 
शुल्काचे प्रदाने 
एकूण २६३०.०० २२२३९.४० १०७७.३७ ९००.२० 
2. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 


अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४१/शिक्षण-१ 


तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची 
जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
ठैः योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर 
निधी खर्च करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
हः नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत 
करावा. 
प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२०९१३०७४८१६३४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Siddharth A Zalte 
Date: 2023.02.09 13:13:47 +05'30' 


प्रति, 


(सिध्दार्थ अ.झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण /सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण 

९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग 

१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. निवडनस्ती (शिक्षण १). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


